गृह विभागाच्या अखत्यारीतील महासमादेशक, 
होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 
निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: एचजीएस-२०१६/प्र.क्र.२२४/विजा-८ 
१२ वा मजला, नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मे, २०२४. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.एचजीएस-२०१६/प्र.क्र.२२४/होम/विजा-८, 
दि.१४.०२.२०२२. 
२) वित्त विभाग, अनौ.सं.क्र.४३९/सेवा-९, दि.१७.११.२०२३ व अनौ.सं.क्र.६०६/आपुक, 
दि.०५.१२.२०२३. 


प्रस्तावना :- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.२९.०६.२०१७ अन्वये सुधारित आकृतीबंध निश्चित 
करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. त्याअनुषंगाने नविन पद निर्मिती, पदांचे 
पुनरुज्जिवन व पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांचे सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१४.१०.२०२१ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये गृह विभागाच्या 
अधिपत्याखाळीळ महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या 
सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, याबाबत निर्गमित करावयाच्या शासन निर्णयाचे 
प्रारुप मान्यतेसाठी वित्त विभागास सादर करुन वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ घेण्यात यावा, असे 
वित्त विभागाने सदर बैठकीच्या इतिवृत्तात सूचित केले होते. तथापि, वित्त विभागाची सहमती न घेता 
दि.१४.०२.२०२२ रोजी होमगार्ड विभागाचा आकृतीबंध निश्चितीबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
आलेला आहे. तसेच, सदर शासन निर्णयात काही त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. सबब, सदर 
शासन निर्णयास शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 

उपरोक्त प्रस्तावनेत नमुद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील 
महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास 
मान्यता देण्याबाबतच्या दि.१४.०२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-अ मधीळ आ) 
नियमित पदे याखालील तक्त्यातील अ.क्र.४, ५, १७, २९ व ३८ समोरील पदांच्या तपशिलामध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 


१) अ.क्र.४ येथील जिल्हा समादेशक या पदाची वेतनश्रेणी “5-२३ : ६७७००-२०८७००” ऐवजी “5- 
20 : ५६१००-१७७५००” अशी वाचण्यांत यावी. 
) अ.क्र.५ येथील वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी या पदाची वेतनश्रेणी “S-20 : ५६१००-१७७५००” 
ऐवजी “5-२३ : ६७७००-२०८७००” अशी वाचण्यांत यावी. 

३) अ.क्र.१७ येथील “कंपनी नायक/कंपनी सहायक” ऐवजी “कंपनी नायक” असे वाचण्यांत यावे. 

४ अ.क्र.२९ येथील “कनिष्ठ निदेशक/हवालदार निदेशक/प्रदर्शाक” ऐवणळी “कनिष्ठ निदेशक/ 
निदेशक/हवालदार निदेशक/प्रदर्शाक” असे वाचण्यांत यावे. 

५ अ.क्र.३८ येथील “क्वार्टर गार्ड हवालदार” हे पद गट-क Vgof गट-ड मधील पद असे वाचण्यांत 
यावे. 


AY 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एचजीएस-२०१६/प्र.क्र.२२४/विशा-८ 


०२. तसेच, महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत 
आकृतीबंधास मान्यता देण्याबाबतच्या दि.१४.०२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील अन्य अटी व शर्ती 
यथास्थिती कायम राहतील. 

०३. सदर शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभागाने अनोौ.सं.क्र.४३९/सेवा-९, दि.१७.११.२०२३ व 
अनौ.सं.क्र.६०६/आपुक, दि.०५.१२.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०५२८१४५१०६६३२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by MINAKSHI DEVIDAS KARHADE 
M | N A KS H | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=33473ccf07d654375a0e61 16507991 33065370709cb 
D EV | D A S 518c396a6b2b3f6c3cda9, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=64757COF2E9C5E56362BC8E7A79ABEE993C28 
EBD3D21BC22D37A4D8E12AD1CB3, cn=MINAKSHI DEVIDAS 
KARHADE tA 


Date: 2024.05.28 15:04:40 +05'30° 


(मिनाक्षी दे. कऱ्हाडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (ले.व को.) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


FERMI, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०. महाळेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
११. निवड नस्ती (विशा-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


